बेस्ट बेकरी प्रकरणी राज्य शासनातर्फे कामकाज 
पाहीलेल्या अँड. मंजुळा राव, विशेष सरकारी 
अभियोक्ता व त्यांना सहाय्य करण्यासाठी 
नियुक्‍त करण्यात आलेले अँड. जयेश याज्ञीक व 
अँड. अनुप पांडे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०१२४/प्र.क्र.०३/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ फेब्रुवारी, २०२४ 
संदर्भ:- १. शासन निर्णय, क्र. पीआरओ-२००६/प्र.क्र.३७/पोल Io, दि. २८/०८/२००६ 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि. २९/७/२०१५. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि. १६/६/२०१७. 


शासन निर्णय :- 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुजरात राज्यातील बेस्ट बेकरी प्रकरणाची 
सुनावणी महाराष्ट्र राज्यात घेण्यात आली आहे. सदर प्रकरणात गुजरात झासनाने श्रीमती मंजुळा राव 
यांची विशहोष सरकारी अभियोक्ता व अँड. जयेश याज्ञीक व अँड. अनुप पांडे यांची विशोष सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
2. अँड. श्रीमती मंजुळा राव यांनी मा. लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे बेस्ट बेकरी 
न्यायालयीन प्रकरणाची फी न मिळाल्याच्या तक्रारीच्या संदर्भात दि.२५.०१.२०२४ रोजी मा. लोक 
आयुक्‍त यांच्यासमोर सुनावणी संपन्न झाली. सदर सुनावणीच्या इतिवृत्तानुसार विशहोष सरकारी 
अभियोक्ता यांना चार आठवडयाच्या आत फी देण्याबाबतचे आदेशा देण्यात आलेले आहेत. 

प्रस्तुत प्रकरणी गुजरात येथील बेस्ट बेकरी अपील प्रकरणात शासनाच्या वतीने अँड. श्रीमती 
मंजुळा राव, अँड. TAT याज्ञीक व अँड. अनुप पांडे यांनी बाजू मांडली असल्याने त्यांना खालीलप्रमाणे 
व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अभियोक्त्यांचे नावा  । न्यायालयीन प्रकरणाचा तपशिळ  । व्यावसायिक | एकूण रक्‍कम 
क्र फी ची रक्‍कम 
| अँड. मंजुळा राव Best Bakery Case 9,80,000/- 


Criminal Writ Petition No.39 of 
2020 & Criminal Bail Application 
Nos 2482 of 2021 & 2536 of 2021 
Best Bakery Case Q,30,000/- 
In Appeal Nos 583/2006, 
584/2006, 585/2006, with APPA 
No.571/2011, 5572/2011 & 
573/2011 with APPA 
No.198/2012, 199/2012 & 
200/2012 28,0 ,000/- 


Best Bakery Case 98 ,40,000/- 
Sessions Case No.315/2004 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२४/प्र.क्र.०३/पोल-१० 


Best Bakery Case 
In Appeal Nos 583/2006, 


584/2006, 585/2006, with APPA 
No.571/2011, 572/2011 & 
573/2011 with APPA 
No.198/2012, 199/2012 & 
200/2012 


2. अँड.जयेश पी याज्ञिक 


१,४७,०००/- । १,४७,०००/- 


Best Bakery Case 
In Appeal Nos 583/2006, 


584/2006, 585/2006, with APPA 
No.571/2011, 572/2011 & 
573/2011 with APPA 
No.198/2012, 199/2012 & 
200/2012 


3. | अड.अनुप आर पांडे 


१,२६,०००/- १,२६,०००/- 


2: परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस 
उपायुक्‍त यांनी घ्यावी. 


४. प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून पोलीस महासंचालक कार्यालयातील 
कार्यालय अधीक्षक, पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना घोषित करण्यात येत 
आहे. 
प. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोळीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखाळील 
त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 
fe प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. 2 व 3 वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशोष सरकारी अभियोक्त्यांना फी 
अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०२२९१५२७११०७२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 


प्रत, 


HARESHWAR 


NAMDEO SAHANE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d 1 bd37af6d50b3277469ad6a9c55fe4205 1469 
194c47c2d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF52FB5313B50COD9A5 
9C64EC908916651EC1, cn=HARESHWAR NAMDEO SAHANE 

Date: 2024.02.29 15:37:09 +05'30' 


(हरेश्वर ना.सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२) असिस्टंट रजिस्ट्रार, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 


३) प्रधान सचिव, विधी विभाग, ब्लॉक-४, २ रा माळा, गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधीनगर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२४/प्र.क्र.०३/पोल-१० 


४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७) वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


८) श्रीमती मंजुळा राव, वकील, ६१९,६२०, तुलसियानी dae, नरिमन पॉईंट, मुंबई -29 

९) श्री.जे.पी.याजझ्ञीक, वकील, ४२७ उध्वव भवन, रुम नं.१४, २ रा माळा, जे.एस.रोड, चिरा 
बाजार, मुंबई -२ 

१०) श्री.ए.आर.पांडे, वकील, साई क्रिष्णा WIS, भाईंदर (पूर्वी, जिल्हा ठाणे- ४०११०५. 

११) कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, 

92) निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


